महाराष्ट्र लोकसेवा हक्‍क अध्यादेश २०१५ अंतर्गत 
लोकसेवा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय 
अपिलीय अधिकारी व नियत कालमर्यादा 
अधिसूचित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- मलोह-२०१५/प्र.क्र. ७७ /उद्योग-६. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०१ जानेवारी, २०२१. 


वाचा : १) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश - २०१५ (सन २०१५ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.५) 

२) शासन निर्णय समक्रमांक दि.२३ जुले,२०१५ 

३) शासन निर्णय समक्रमांक दि.११ सप्टेंबर,२०१८ 

४ उद्योग संचालनालयाचे क्र.उसं/आस्था/मळोह/से.अधि./२०२०/ए-१०७७. 

दि.२५ नोव्हेंबर, २०२० चे पत्र. 
प्रस्तावना:- 
राज्यातील पात्र व्यक्‍तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित ळोकसेवा देण्याकरीता तसेच 

लोकांच्या स्थानिक प्रशासनाकडून वाढत्या अपेक्षा विचारात घेऊन त्यांना तप्तर व दर्जदार सेवा 
पुरविण्याच्या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेडा - २०१५, दि.२८.४.२०१५ रोजी 
लागू करण्यात आला आहे. या अध्यादेशातील कलम - 3 मध्ये नमूद करण्यात आल्यानुसार प्रत्येक 
सार्वजनिक प्राधिकरणाने अध्यादेश लागू झाल्यानंतर ३ महिन्यांच्या कालावधीत आणि त्यानंतर 
वेळोवेळी ते पुरवित असलेल्या लोकसेवा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितिय अपिलीय 
अधिकारी आणि नियत कालमर्यादा या अध्यादेशाखाळी अधिसूचित करून त्याप्रमाणे सेवा पुरवणे 
बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. 


२. या विभागाच्या संदर्भ क्र.२ च्या शासननिर्णयान्वये विभागामार्फत १९ सेवा अधिसूचित 
करण्यात आलेल्या असून, संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये उद्योग संचालनालयाच्या दि.२३ जुले, 
२०१५ अन्वये अधिसूचित करण्यात आलेल्या सेवांपैकी ३ सेवा वगळण्यात आलेल्या आहेत. उद्योग 
संचालनालयाने त्यांच्या संदर्भ क्र. ४ च्या पत्रान्वये अतिरिक्त ९ सेवा अधिसूचित करण्याची 
शासनास विनंती केलेली आहे. त्यामुळे या सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ च्या 
कलम 3 नुसार अधिसूचित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यानुषंगाने शासनाने 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे. 


शासन निर्णय :- 


या शासननिर्णयाच्या सहपत्र - अमध्ये नमुद करण्यात आलेल्या ९ सेवा विकास आयुक्‍त 
(उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश - २०१५ मधील 
कलम - नुसार अधिसुचित करावयाच्या आहेत. 


झासन निर्णय क्रमांकः मळोह-२०१५/प्र.क्र. ७७ /उद्योग-६. 


२. या अधिनियमांतर्गत सेवा पुरविण्याकरीता आकारावयाची फी निश्चित करण्याची संबंधित 
सार्वजनिक प्राधिकरणांना मुभा राहील. तसेच संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणांना सेवा विचारात 
घेवून पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी, द्वितिय अपिलीय अधिकारी इत्यादींमध्ये 
सुधारणा करता येईल. 


३. विकास आयुक्त (SAM), VENT संचालनालय , मुंबई यांनी उपरोक्‍त प्रमाणे कलम - 3 
अनुसार अधिसूचित करण्यात आलेल्या सेवांची अंमलबजावणी करण्याची कार्यवाही करावी. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०१०५११४५२८८४१० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY SHANKARRAO INGLE 


S A N J AY DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=INDUSTRIES, 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
S H A N KA R RA O | N G L E 2.5.4.20=f0d616600e4d2f510d1c8cc19813e070ad282d2275bf6f 
132a2dee97f14e0a6, cn=SANJAY SHANKARRAO INGLE 
Date: 2021.01.05 11:50:09 +05'30' 
(संजय इंगळे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
मा. राज्यपाल महोदय यांचे प्रधान सचिव. 
. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव 
३. मा.मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव 
. मा.राज्यमंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव 
५. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
६. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य 
मा.ळोक-आयुक्‍त व उपलोकायुक्त यांचे कार्यालय,मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
१०. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे जनसंपर्क अधिकारी. 
११. प्रधान सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहायक. 
१२. निवड नस्ती (उद्योग-६). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः मळोह-२०१५/प्र.क्र. ७७ /उद्योग-६. 


उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.मलोह-२०१५/ प्र.क्र.७७/उद्योग - ६, 
दि.१ जानेवारी, २०२१ चे सहपत्र. 


सहपत्र “अ” 
( विकास आयुक्त (उद्योग) उद्योग संचालनालय, यांनी अधिसूचित करावयाच्या सेवांचा तपशिल) 


a पार्वजनिक सेवां आवश्यक शुल्क | विहित मुदत | नियुक्‍त प्रथम zat 
तपशिल कागदपत्र अधिकारी afatea । अपिलिय 
अधिकारी । अधिकारी 
खरेदी सबंधित 
१ rT निविदा i प ज्याप्रमाणे | निविदा उपसंचालक/सह | उद्योग सह = | विकास आयुक्‍त 
प्रकाशन आणि नोंदणी आणि/फे  । लागू असेल | आमिंत्रित संचालक संचालक/अ | (उद्योग) 
सादरिकरण भरणे,ज्याप्रमाणे लागू करण्याची (उद्योग) तिरिक्‍त 
आहे. कागदपत्रे नोटीस/वृत्तपत्रा उद्योग 
बयाणा रककम तील जाहिरात संचालक 
यांच्या 
प्रकाशनापासून 
३५ दिवस 
निविदा टप्पा 
२ करार/वर्क ऑर्डर/लेटर निरंक निरंक । निविदा उद्योग सह अतिरिक्तं | विकास आयुक्‍त 
ऑफ इस्टेट यातील प्रकाशनापासून | संचालक उद्योग (उद्योग)/मुख्य 
लागू आहे ते देय करणे १८० दिवस संचालक/ | सचिव (उद्योग) 
विकास 
आयुक्‍त 
(उद्योग) 
निविदा पूर्व टप्पा 
2. बयाणा LEH निरंक निरंक | निविदा उद्योग सह विकास प्रधान सचिव 
भरणा/परतावा/जप्ती स्वीकृती आदेश | संचालक आयुक्‍त (उद्योग) 
यातील जे लागु असेल जारी (उद्योग) 
ते केल्यापासून २ 
महिने 
सामूहिक प्रोत्साहन य 
¥ सामूहिक प्रोत्साहन | ऑनलाईन सिस्टिम | नाही ७ दिवस अधीक्षकोय  । अतिरिक्त | विकास आयुक्‍त 
योजना २०१९ मध्ये विहित उद्योग उद्योग (उद्योग) / अतिरिक्‍त 
अंतर्गत मुद्रांक शुल्क | केल्याप्रमाणे अधिकारी संचालक / । उद्योग संचालक 
सवळत /उद्योग उप उद्योग सह 
संचालक/ संचालक 
महाव्यवस्थापक 
प सामूहिक प्रोत्साहन । at पस्टिम a 30 दिवस धीक्षकोय अतिरिक्त । विकास आयुक्‍त 
योजना २०१९ मध्ये विहित उद्योग उद्योग (उद्योग) / अतिरिक्‍त 
अंतर्गत पात्रता केल्याप्रमाणे अधिकारी संचालक / । उद्योग संचालक 
प्रमाणपत्र देणे /उद्योगउप | उद्योग सह 
संचालक/ संचालक 
महाव्यवस्थापक 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः मळोह-२०१५/प्र.क्र. ७७ /उद्योग-६. 


सामूहिक प्रोत्साहन | a पस्टिम a १५ दिवस धीक्षकोय अतिरिक्त | विकास आयुक्‍त 
योजना २०१९ मध्ये विहित उद्योग उद्योग (उद्योग) / अतिरिक्‍त 
अंतर्गत औद्योगिक । केल्याप्रमाणे अधिकारी संचालक / | उद्योग संचालक 
प्रोत्साहन अनुदान /उद्योग उप उद्योग सह 
संचालक/ संचालक 
महाव्यवस्थापक 
अनुदान वाटप आवश्यकता नाही a उद्योग धीक्षकोय अतिरिक्त । विकास आयुक्‍त 
पध्दती संचालनालयाक | उद्योग उद्योग (उद्योग) / अतिरिक्‍त 
डे निधी प्रापत । अधिकारी संचालक / । उद्योग संचालक 
झाल्यानंतर ३० | /उद्योग उप उद्योग सह 
दिवस संचालक/ संचालक 
महाव्यवस्थापक 
मैत्री द्वारे प्रदान केलेल्या सेवांचे तपः 
[|ंतवणुकदारां 7 : i प्रश्‍न | अधीक्षकोय अतिरिक्‍त । विकास आयुक्‍त 
महाराष्ट्रातील सादर उद्योग उद्योग (उद्योग) व अध्यक्ष, 
उद्योगांच्या करण्याच्या अधिकारी संचालक मैत्री 
परिस्थतीबाबत तारखेपासून १५ | (मैत्री) 
उपस्थित केलेल्या दिवस 
प्रश्‍नांना/सरकारकडुन 
प्रदान केलेल्या 
व्यवसाय सेवा/ 
विशिष्ट प्रश्‍न 
अर्जाबाबतच्या प्रश्‍नांना 
प्रतिसाद देणे 
सरकारकडून व्यवसाय _ a अर्ज प्राप्त धौक्षकोय अतिरिक्त | विकास आयुक्‍त 
सेवा मिळविण्यासाठी झाल्यापासून ७ | उद्योग उद्योग (उद्योग) व अध्यक्ष, 
ऑनलाईन प्राप्त दिवस अधिकारी संचालक 
झालेल्या आर्जांवरील (मैत्री) 
त्रुटी गुंतबणूकदारास 
कळविणे 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


